एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी व प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-४०१८/प्र.क्र.२२७/का-१५, दि.२९ ऑक्टोबर, २०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः समक्रमांक दि.१६.०२.२०१९. 
३) शासन निर्णय क्रमांकः समक्रमांक दि. ३०.०८.२०१९. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त संदर्भाधीन क्र. ०२ च्या शासन निर्णयान्वये वर्धा 
येथे नवीन एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यात आळे असून सदर 
कार्यालयाकरीता संदर्भाधीन क्र.०३ च्या शासन निर्णयान्वये नवीन ०४ पदांची निर्मिती करण्यात 
आली आहे. 
२. आदिवासी विकास विभगाच्या अधिपत्याखालील प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा यांना या शासन निर्णयाव्दारे "प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख" म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर अधिकार फक्त वित्तीय बाबी पुरतेच मर्यादित राहतील. 


३. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा कार्यालयातील अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे वेतन 
व इतर अनुषंगिक कार्यालयीन प्रशासन व्यवस्थापनाचा खर्च करण्याकरीता प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


४. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा कार्यालयातील अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे वेतन 
व इतर अनुषंगिक कार्यालयीन प्रशासन व्यवस्थापनाचा खर्च “मागणी क्र. टी-२, २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०२ 
अनुसूचित जमातींचे कल्याण, ००१, संचलन व प्रशासन, (००)(०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य) 
(2224 १०४३)” या लेखाशीर्षामधून संबंधित वर्षाकरीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनिमय, भाग-२, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, 
उप विभाग- एक मुंबई वित्तीय नियम १९५९ नियम-२ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या 
वित्तीय अधिकाराला अनुसरून काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१५/प्र.क्र.२८५/का.१५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥॥0॥/99॥॥०.00५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००११५०२२५३८२४ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GOVIND 
MAHADEO 
MAINKAR 


Digitally signed by GOVIND MAHADEO MAINKAR 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=93cbea44cdf3d68abe 120a0a967fe5ac93d28b63146 
be4c3c432f21653b6f6ba, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=301866cb28a109fa37f9b2b3be066426406ccfe 
599d4017f33195279f8ae8c13, ou=NA, o=GOVERNEMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=GOVIND MAHADEO MAINKAR 

Date: 2019.10.01 15:04:11 +05'30° 


(गोविंद माईणकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 


AD 


आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 


Cc AN 


mo “2८ 


सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 


&. 


८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा, 
९) जिल्हाकोषाधिकारी, वर्धा 
१०) निवड नस्ती (कार्यासन १५). 


) 
) 
) 
) 
) सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर, 


सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष, अनुसुचित जात प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


